कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता अनुसूचित 
जमाती प्रवर्गाचा सन २०१९-२० करीता 
₹ १६.९६७ लाख निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: असुअ-१०१९/प्र.क्र.३२/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १५ फेब्रुवारी, २०२० 


१. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३१/१७-ओअ,दि१९/०४/२०१७ 
२. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३ दि. ०१/०४/२०१९ 
३. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 
क्र. २१६/२०१६-७॥५॥ दि. १८/०४/२०१९ 
४. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/विप्र१क/राअसुअ/कृआ/प्र.क्र.१/१३१/१९, दि.२४/०४/२०१९ 
५. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/विप्र१क/राअसुअ/कृआ/प्र.क्र.१/१५३/१९, दि.२९/०५/२०१९ 
६. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. अओपी-२०१९/प्र.क्र.२३ /४-अ, दि.०३/०६/२०१९ 
७. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग ,कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्रालय ART सरकार यांचे पत्र 
No.20-219/2099-NFSM(CA-V), दि.०९/१२/२०१९ 
८. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/वि.प्र.१/रासअसु/निवि१९२०/प्र.क्र.१०/३९६/१९, दि.०३/०१/२०२० 
९. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक-बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.०७/कार्यासन.६, दि.१२.०२.२०२० 
प्रस्तावना :- 
सन २०१९-२० करिता केंद्र शासनाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांसाठी (भात, गहू, 
कडधान्य व पौष्टिक तृणधान्ये) ₹ २२०१९.८१५५ लाख रकमेचा कृती आराखडा मंजूर केला असून त्यानुसार 
रु.२२०१९.८१५५ लाख (hs हिस्सा रु.१३२११.८८९३ लाख--राज्य हिस्सा रु.८८०७.९२६२ लाख) रकमेच्या कृती 
आराखडयास दिनांक ०३ जून, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली आहे. सन २०१९- 
२० करिता केंद्र शासनाने अभियानांतर्गत दुस-या हप्त्यात केंद्र हिस्याचा र ३१७३.३५ लाख निधी वितरीत केलेला असून 
त्याप्रमाणे कृषि आयुक्तालयाच्या मागणीप्रमाणे केंद्र व राज्य हिस्स्याचा आवश्‍यक निधी वितरीत करण्याबाबत शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे- 


शासन निर्णयः 
१, सन २०१९-२० करीता कृषी उन्नती योजना -राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गासाठी केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण ₹१६.९६७ लाख (रुपये सोळा शहाण्णव हजार सातशे फक्त) निधी या शासन निर्णयान्वये 
आयुक्‍त (कृषी) पुणे, यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे पिक निहाय उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे, सदर निधीपैकी केंद्र व 
राज्य हिस्साच्या वितरीत निधीचे विवरण पुढीलप्रमाणे - 

(रु.लाख) 


राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- अनुसूचित जमाती प्रवर्ग 


अन्नधान्य पिके एकूण वितरीत निधी 


केंद्र हिस्सा ((०%) | राज्य हिस्सा (४०%) 


भात १०.१८ ६.७८७ १६.९६७ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-१०१९/प्र.क्र.३२/४अओ 


राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाकरीता उपलब्ध करुन देण्यात आलेला केंद्र हिस्याचा ₹१०.१८ लाख (रुपये 
दहा लाख अठरा हजार फक्‍त निधी व राज्य हिस्याचा ₹६.७८७ लाख (रुपये सहा लाख अठ्ठयाहत्तर हजार सातऱी 
फक्त) निधी खालील लेखाशिर्षांतर्गत सन २०१९-२० करिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची 
टाकावा. 


केद्र राज्य हिस्याचे लेखाशिर्ष 

केंद्र हिस्याचे लेखाशिर्ष 

मागणी क्रमांक टी-५ मागणी क्रमांक टी-५ 

२४०१- पीक संवर्धन, २४०१- पीक संवर्धन, 

७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना (पंचवार्षिक | ७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना (पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना), योजनांतर्गत योजना), 

जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, 

(०१) (29) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न (०१) (२२) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 

(केंद्र हिस्सा ६०%) (2809 AYYU) (राज्य हिस्सा ४०%) (२४०१ ५५६६) 

३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 


२. शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाकरीता उपलब्ध करुन दिलेल्या एकूण ₹१६.९६७ लाख निधी 
संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी PEMS प्रणालीद्वारे जिल्हा निहाय वितरीत करावा. 

३. या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन दिलेल्या ₹१६.९६७ लाख निधीच्या आहरणाकरिता संचालक (विस्तार 
व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी आणि सहायक संचालक (लेखा-१, कृषी आयुक्तालय, 
पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

४. याझशासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा तसेच निधी 
विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 
सदर उपयोगिता प्रमाणपत्राच्या आधारे सचिव (कृषी) यांच्या स्वाक्षरीने सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास 
निर्गमित करण्यात येईल. 

षु. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि. ०१ एप्रिल, २०१९ 
नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२००२१५१६५७२४७८०१ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 1111111 
ZENDAGE MAHAVEER a 
BALASAHEB टं : : 
(महावीर झेंडगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति:- 
१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-१०१९/प्र.क्र.३२/४अओ 


२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग arog, मुंबई 
८. सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग Aare, मुंबई. 
९. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
१२. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१३. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 
१४. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
१५. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 
१६. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१८.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
१९. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 
२०. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई 
२१. निवड नस्ती-४ओ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


